महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१०१४/प्र.क्र. १२७/कार्यासन चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, शा.आ.क्र.असप्र-१०१४/प्र.क्र.१२७/चौदा, दि.०४.०२.२०१६, 


दि.०३/०४/२०१८, दि.१२/०२/२०१९ व दि.३१/०८/२०२० 


आदेश 
श्री.प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांची या विभागाच्या 


दि.०४/०२/२०१६ च्या आदेझान्वये राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव (शिक्षण) 
गट-अ या पदावर २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
दि.०३/०४/२०१८, दि.१२/०२/२०१९ व दि.३१/०८/२०२० च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीवरील 
नियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२७/०२/२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


2. 


आता या आदेशान्वये श्री.प्र.पां.ळलुबाळ, अवर सचिव यांच्या राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 


आस्थापनेवरील अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ या पदावर दि.२८/०२/२०२१ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच 
दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.लुबाळ, अवर सचिव 
यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


3. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/७9॥(॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०१९१९६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


डू Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

G aj anan DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 

Maharashtra, OU = General Administration 


B h j mM rao G U fav Department 


Date: 2021.04.22 20:27:22 +05'30' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई Yoo ०३५. 

२) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

३) अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५) अ.मु.स.व मु.रा.शि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७) सह/उपसचिव कार्या.२०-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) सह/उप सचिव (आस्थापना) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) श्री. प्र.पां.लुबाळ, अवर सचिव (शिक्षण) गट-अ, राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, 


qo) निवड नस्ती कार्या.१४. 


